सन २०२३-२४ मधील अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 

राज्यातील  अल्पमुदत सहकारी 
पतसंरचनेअंर्तगत (51005) प्राथमिक कृषि 
पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे 
सक्षमीकरणासाठी सहाय्य (२४२५२५१५) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थसं ०६२३/ प्र.क्र.१४१/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ जून, २०२३ 


वाचा :- 


१. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीसीआर ०३१३/ 
प्र.क्र.१४४/२-स, दिनांक ०६/०९/२०१४ व दिनांक ०२/०८/२०१७ 

२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा-प्रश्ा ५, 
दिनांक १०/०५/२०१६ 

३. सहकार, पणन व Tar विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण ०९१९/ 
प्र.क्र.१०६/१८-स, दिनांक १६/११/२०२१ 


४. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं ०७२२/ 
प्र.क्र.११४/१८-स, दिनांक ३१/०३/२०२३ 

५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२/०४/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ अन्वये राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना 
पीककर्ज पुरवठा होण्यासाठी प्राथमिक कृषि पतपुरवठा संस्थांचे सक्षमीकरण 
करण्यासाठी शासनामार्फत पीक कर्ज पुरवठ्याच्या प्रमाणात अर्थसहाय्य करण्याचा 
निर्णय घेतलेला आहे. या संस्थांनी प्रत्येक आर्थिक वर्षात केलेल्या कर्ज वाटपाच्या 
प्रमाणात ०.७५ ते २% अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक ३ 
अन्वये शासनाने घेतला आहे. अर्थसहाय्य देण्यात येणाऱ्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा 
सहकारी संस्थांनी शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटी/निकषांची पूर्तता करणे 
बंधनकारक आहे. 


राज्य शासनाच्या धोरणास अनुसरून, सन २०२३-२४ या चाळू आर्थिक वर्षासाठी 
राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतर्गत (51005) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०६२३/ प्र.क्र.१४१/१८-स 


सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी अर्थसहाय्य (लेखाशिर्ष २४२५२५१५) या 
योजनेअंतर्गत निधी मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ वर्षात राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतर्गत (51005) 
प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी अर्थसहाय्य (लेखाशिर्ष 
२४२५२५१५) ३३-अर्थसहाय्य खाली रू.१०००.०० ore वितरणासाठी उपलब्ध आहेत. 
त्यापैकी रु.१००.०० लाख (रूपये एक कोटी फक्त) एवढा निधी सं. क्र. ५ नुसार अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीच्या मर्यादेत असल्यामुळे वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
१२/०४/२०२३ मधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 

३. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका / संस्थांस वितरीत करताना 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करून 
घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


४. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने वित्त 
विभागाच्या उपरोक्त वाचा क्र.५ येथील शासन परिपत्रकातील सूचनांचे पालन करावे. 


५. सदर तरतूद संबंधित संस्थांना अदा करण्यासाठी /०००४-सहायक निबंधक 
(अर्थसंकल्प आणि नियोजन), आयुक्‍त, सहकार, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. तसेच जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील सहाय्यक निबंधक, सहकारी 
संस्था यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी 
आहरण करून हा खर्च किती वेळेत होईल, हे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच याबाबतचा अहवाल व विकास मंडळनिहाय खर्चाची 
माहिती वेळो वेळी शासनास पाठवावी. 

७. सदरहू रक्‍कम मागणी क्र.व्ही - २ मुख्यलेखाशिर्ष "२४२५ सहकार - (१९५), सहकारी 
पत संस्थांना सहाय्य (०१) (०२) राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतर्गत (51005) 
प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरणासाठी सहाय्य (कार्यक्रम) (दत्तमत) 
(२४२५२५१५) 33 अर्थसहाय्य ", या लेखाशिर्षाखालील सन २०२३-२४ या वर्षासाठी उपलब्ध 
असलेल्या तरतूदीमधून सदर रक्‍कम खर्च करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०६२३/ प्र.क्र.१४१/१८-स 


८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२/०४/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


र्‌. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२८१२४३४४७५०२ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Shrikrushna Anandrao Wadekar 


Shrikrushna 
Anandrao Wadekar 
(श्रीकृष्ण वाडेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी तथा सह निबंधक, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 
१. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
६. समन्वयक, राज्य स्तरीय बँकर्स समिती, पुणे. 
७. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. , मुंबई. 
८. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 
९. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
१०. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्रालय, मुंबई 
१२. अवर सचिव (कार्या १७ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१४. निवड नस्ती-१८-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


